डॉ. चंद्रशेखर सुधाकर बाहकर यांचा 
महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त 
(गट-आ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
पदावरीळ परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एजीओ-२०२१/प्र.क्र.३२/का. एक 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२२. 


पहा:- १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६. 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.एजीओ-२२१८/प्र.क्र.८९/का.१, दि.०१.११.२०१८. 
३. शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग क्र.एजीओ-२२१८/प्र.क्र.८९/का.१, दि.१७.१२.२०१८ 


प्रस्तावना :- 
महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त (गट-अ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर डॉ. 


चंद्रशेखर सुधाकर बाहकर यांची संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली. 


डॉ. चंद्रशेखर सुधाकर बाहकर यांना संदर्भ क्र.३ येथील ज्ञापनान्वये महाप्रशासक आणि शासकीय 


विश्वस्त (गट-अ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर रुजू करुन घेण्यात आले. डॉ. बाहकर यांनी २ 


वर्षांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 


कालावधी समाप्त करुन त्यांना महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त (गट-ओ), महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई या पदावर नियमित नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता डॉ. चंद्रशेखर सुधाकर बाहकर यांनी 


महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त (गट-आ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावरील त्यांचा 


परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण 


केलेल्या आहेत. डॉ. चंद्रशेखर सुधाकर बाहकर, महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त (गट-आ), 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे सदर पदावर दि.१३.१२.२०१८ (म.पू.) रोजी रुजू झाले असल्याने त्यांचा 


परिविक्षाधीन कालावधी दि.१२.१२.२०२० (म.नं) रोजी समाप्त झाला असता, परंतु त्यांनी 


परिविक्षाधीन कालावधीत ०३ दिवस परिवर्तीत रजा व २९ दिवस अजित रजा अज्ञी एकूण ३२ 


दिवस रजा उपभोगली आहे. त्यामुळे संदर्भ क्र. १ येथीळ शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ३ (ब) नुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः एजीओ-२०२१/प्र.क्र.३२/का. एक 


त्यांचा परिविक्षा काळावधी ३२ दिवसांनी वाढविण्यात येत आहे. सबब, खालीळ तक्त्यात 


दर्शविल्याप्रमाणे स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून डॉ. चंद्रशेखर सुधाकर बाहकर यांचा 


परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | परिविक्षाधीन | महाप्रशासक आणि | परिविक्षाधीन महाप्रशासक आणि 
क्र. | अधिकाऱ्यांचे शासकीय विश्वस्त | कालावधी समाप्त शासकीय विश्वस्त 
नाव (गट-आ), महाराष्ट्र | केल्याचा दिनांक | (गट-आ), महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई या राज्य, मुंबई या 
पदावर Vy पदावरील सेवा 
झाल्याचा दिनांक नियमितपणे पुढे 
चाळू ठेवण्याचा 
दिनांक 
षड , 2. 3. Sy षु. 
7 डॉ. चंद्रशोखर | 93.92.2092 93.09.2024 9¥ 09.2029 
सुधाकर (म.पू. (म.नं.) (म.पू.) 
बाहकर 


२. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.११ येथील तरतुदीन्वये, 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवी क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 


दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२५१८४११३८११२ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


प्रति, 


Manisha Anil Kadam : 


(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर-नि-उपसचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एजीओ-२०२१/प्र.क्र.३२/का. एक 


२. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. मा. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. महालेखापाल-एक (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई. 

डॉ. चंद्रशेखर सुधाकर बाहकर, महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त (गट-आ), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.महाप्रशासक आणि झासकीय विश्वस्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.विधि व न्याय विभाग,का.१५/१७/२३/२४ व २५, 

१२.निवडनस्ती (का.१). 


one G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


